राज्यात किनारी जलवाहतूकीला (Coastal Shipping) 
प्रोत्साहन देण्यासाठी Coastal Shipping Promotion 
Cell गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस -०८२२/प्र. क्र. ६६/ बंदरे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ०९ मे २०२३. 


वाचा:- केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलपरिहन मंत्रालयाचे पत्र क्र. D.O.No.SM- 
२५०२२/१६/२०२०-$॥॥ दि. १८/०७/२०२२ 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलपरिहन मंत्रालयाच्या विनंतीच्या अनुषंगाने राज्यात किनारी 
जलवाहतूकीला (Coastal Shipping) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि केंद्र सरकारशी Coastal Shipping 
संबंधीत बाबींविषयी समन्वय साधण्यासाठी Coastal Shipping Promotion Cell गठीत कारण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
राज्यात किनारी जलवाहतूकीला (Coastal Shipping) प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि केंद्रीय बंदरे, 
जहाज व जलपरिहन मंत्रालयाशी Coastal Shipping संबंधीत बाबींविषयी समन्वय साधण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे Coastal Shipping Promotion Cell गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम Coastal Shipping 
Promotion Cell मधील 
पदनाम 
(७. | प्रधान सचिव (परिवहन व बंदरे) अध्यक्ष 
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सदस्य 
३. मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सदस्य 
8. Indian Coastal Conference Shipping Association सदस्य 
(ICCSA) यांचे प्रतिनिधी 
पु. Association of Multimodal Transport Operators of सदस्य 
India (AMTOI) यांचे प्रतिनिधी 
६. Mumbai and Nhava Sheva Ship Agents Association सदस्य 
(MANSA) यांचे प्रतिनिधी 
७. सह सचिव (बंदरे) सदस्य - सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस -०८२२/प्र. क्र. ६६/ बंदरे-२ 


2. Coastal Shipping Promotion Cell ची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे आहे :- 
i. महाराष्ट्र राज्यातील Coastal Shipping च्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेणे. 

॥. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तसेच देशातील इतर किनारी राज्यातील Coastal Shipping करिता 
अवलंबिण्यात आलेल्या धोरणांचा अभ्यास करणे. 

iii. केंद्र शासनाने 00958। Shipping ला चालना देण्यासाठी जाहीर केलेल्या विविध उपाययोजना 
/ सवलती यांचा महाराष्ट्र राज्यातील Coastal Shipping च्या वाढीसाठी कशा प्रकारे वापर 
करता येईल, याचा अभ्यास करणे तसेच त्यामध्ये अधिकच्या उपाययोजना / सवलती सुचविणे. 

iv. Coastal Shipping शी संबंधीत सर्व बाबींकरिता केंद्रशासनाच्या बंदरे, नौवहन व जलमार्ग 
मंत्रालयाशी समन्वय ठेवणे. 

३. तसेच Coastal Shipping संबंधीत बाबींविषयी केंद्रीय बंदरे, जहाज व जळलपरिवहन 

मंत्रालयाशी समन्वय साधण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड यांचे 
नोडल अधिकारी म्हणून नामनिर्देशन करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०९१५५०१०५७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ॥॥[॥॥॥ MAHADEV 
KAMBLE 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

६) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

१०) मा.विरोधी पक्षनेता ( विधानपरिषद ) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
११) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय , मुंबई. 

१२) प्रधान सचिव, परिवहन व बंदरे विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई 

१४) मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई 

94) Chairman, Indian Coastal Conference Shipping Association 

१६) Chairman, Association of Multimodal Transport Operators of India 
१७) Chairman, Mumbai and Nhava Sheva Ship Agents Association (MANSA) 
१८) निवड नस्ती (बंदरे -२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


